जिल्हा चंद्रपूर येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता 
गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०१९/प्र.क्र.१५४५/१९/३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र.साशा/कार्या - 
१२/टे.१/निवडणूक/२०१९/३४४८, दि.२८.११.२०१९ 


शासन नणय निर्णय :- 


जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 
साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी 
करुन तांत्रिक सहमतीसह १४७१.६० चौ.मि. साठी रु.९३२.९६ लक्ष इतक्या किमतीचा प्रस्ताव 
दि.२८.११.२०१९ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यतेस्तव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


>. सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे 
विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


Sr. Essential Items Amount 
No. 
1 Building proper (civil work) 
a. Ground floor +3 3,97,70,953.00 
Electrification 
a. External (Transformer, MSEB 
charges, DG etc) 5 % 19,88,548.00 
2. b. Internal 6% 23,86,257.00 
3. | Lifts (0.00 | 
4 | Water supply and Sanitation 5 % 19,88,548.00 
5 Sewerage Treatment Lum Sum | 3,00,000.00 
Compound wall and Gate and retaining 
eed wall 200 Rmt 24,00,000.00 
7 Parking shade 100 sqm 8,00,000.00 
Es Internal Roads and drains 100 Rmt 20,00,000.00 
Ea Furniture 20 % 79,54,191.00 
10. | Rain Water Harvesting 1% 3,97,710.00 
11. | Fire Fightening Arrangement 2% 7,95,419.00 
12. | Soil Investigation 1,00,000.00 
13. | Land Development 5 % 19,88,548.00 
A.Total Rs. | 6,28,70,174.00 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१९/प्र.क्र.१५४५/१९/३३ 


Rate of Essential Items Rs/Sqm 42,722.00 
Optional Items 
1. | Air Conditioning 10,00,000.00 
2. | Generator 7,00,000.00 
3. | Street light 2,00,000.00 
4. | Solar Energy System 15,00,000.00 
WIFI services, Total internet Surveillance 
(CCTV camera, network and monitor 
5. | room etc.) 10,00,000.00 


B Total Rs. | 44,00,000.00 


A+B (C) | 6,72,70,174.00 


Architectural Service on (A) 3% on C | 20,18,105.00 
GST charges on (B) 12 % on C | 80,72,421.00 
Computerisation charges on (B) 2 % on A | 12,57,403.00 
Contigencies on (B) 2% on A | 25,14,807.00 
Insurance on (B) 0.50 % on A | 3,14,351.00 

Royalty and Testing charges 1% on A | 6,28,702.00 

Centage charges 4% on C | 26,90,807.00 

Total Rs. | 8,47,66,770.00 

% Price Escalation on (B) Rs | 84,76,677.00 


Total Rs. | 9,32,43,447.00 


Say Rs. | 9,32,95,960.00 


In Lakh Say | 932.96 


ni 


वरील विवरणात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या १४७१.६० चौ.मि. साठी रु.९३२.९६ लक्ष 


(रुपये नऊ कोटी बत्तीस लक्ष शाहान्नरव हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या 
आदेशाद्वारे खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


a. ईव्हीएम व व्हीव्हीपँटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदर 


गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता 
असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 


. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅँट मशीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (€0) 


दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे बांधकाम करण्यात यावे. 


. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून 


काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१९/प्र.क्र.१५४५/१९/३३ 


. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 


h. 


४. 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रस्तुत मान्यता सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्रं-संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०/इमा २, 


दि.२५.०९.२०१९ अन्वये तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि.२०.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील भाग १ उपविभाग -५ परि क्र.१३४ (१), १३४ (२) आणि १३४ (३) नुसार 


प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००२२८१४५८३८९४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL NANSING 

VALVI 

(अ.ना. वळवी) 

उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर . 


प्रत: - 


mM 


१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व Seta) मुंबई. 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर 
३. 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू), 

. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 


अधिदान व लेखा अधिकारी, चंद्रपूर 


कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, चंद्रपूर 
कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन - ३३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


